सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनांतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून 
फर्निचर साहित्य खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करणेबाबत. 
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२३९/प्रशा-१ 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१, 
दिनांक : १२/०७/२०२२ 
वाचा : १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 
२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ आरोग्य- 
८, दिनांक २६/०७/२०१७. 
3) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 
४) झासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/उद्योग- 
४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्र. डीएमईआर- 
२२०११/९३/२०२२-पीआरओसी१, दिनांक २४/०६/२०२२. 


शासन निर्णय :- 


उपरोक्त नमूद दिनांक २४/०६/२०२२ रोजीच्या पत्रान्वये संचालनालयाने विभागाच्या 
नियंत्रणाखाली नव्याने स्थापित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग संस्थेकरीता आवश्‍यक 
फर्निचर साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर 
केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनातंर्गत मंजूर 
अनुदानातून रुपये ६१,२५,९९९/- (अक्षरी रुपये एकसष्ठ लक्ष, पंचवीस हजार, नऊडशो नव्यान्नव 
मात्र) इतक्या किंमतीची खालील तक्त्यात नमूद फर्निचर साहित्य खरेदी करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


अ. फर्निचर साहित्याचे नाव नग । प्रतीनग | एकूण 
क्र अंदाजीत | रक्‍कम 
किंमत | (रुपयांमध्ये) 
ea . आयसी यू बेड (ASA L” ७८५ W"33X H २४ १० | ० | ९७५५० ९७५५०० 
२. | इंसेन्टीव केयर युनिट (साईज L” ७७५ W"32X H 23) | a0 | ० | ९४६५० ९४६५०० 
३. | इमर्जन्सी केयर बेड (साईज L” 9.4X W32.4X H23) | a0 | ० | ९५६५० ९५६५०० 
४. आयसी यू बेड मट्रेसेस (साईज-७८”५३६* 30 | ९७०० २९१००० 
५. | मायनर ओटी टेबल (साईज L” ७७४७९ W”22X H २७) २ | ६५७०० १३१४०० 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२३९/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर साहित्याचे नाव नग । प्रतीनग | एकूण 
क्र अंदाजीत | रक्कम 
किंमत । (रुपयांमध्ये) 

६. | मायनर ओटी टेबल HESS (ASST L” WX W” 22) २ ९५०० १९००० 

७. | चेज रुम लाकर्स (साईज -६.५५२.७५<१.५) २ । २८२०२ ५६४०४ 

८. | बायो वेस्ट बकेट ट्रोली 2 | १३८६० २७७२० 

९. | अल्यूमिनिअम we वर्क फार पेडीयाट्रीक, गि १५०७५० १५०७५० 
ऑर्थोपेडीक रुम्स्‌ २ केबिन विथ डोअर (रुम नं.३) 

हि ०. | अल्यूमिनिअम ulcer वर्क फॉर एफएमटी, षि १४६२५० १४६२५० 
मायक्रोबायोळॉजी रुम्स्‌ २ केबिन विथ डोअर (रुम नं.६) 

a १. | अल्यूमिनिअम Ucar वर्क फॉर , आप्प्त्कालीन Hat oH | ४ | ४९७०० १९८८०० 
नं.एफ -२ 

१२. | अल्यूमिनिअम ule वर्क फॉर नर्सिंग रुम (परिचारिका दिं ६५५०० ६५५०० 
कक्ष) 

१३. | अल्यूमिनिअम ue RM वर्क फॉर अनाटामी, हिं १४७३७५ १४७३७५ 
बायोकेमिस्ट्री रुम्स्‌ २ केबिन विथ डोअर (रुम नं.४) 

१४. | अल्यूमिनिअम पार्टीशन वर्क फॉर ड्रेसिंग रुम (मलमपट्टी द्वि ३२६२५ ३२६२५ 
कक्ष) 

१५. | अल्यूमिनिअम पा्टीशन वर्क फॉर सी पी एस. पदविका णि १४८५०० | १४८५०० 
अभ्यासक्रम विभाग समोरील पार्टी जन कक्ष) 

१६. | अल्यूमिनिअम पा्टीडन वर्क फॉर रेडिओलाजी, हि १४५१२५ १४५१२५ 
रेडीओथेरपी रुम्स्‌ २ केबिन विथ डोअर (डॉक्टर रुम व 
अपंग दाखला) 

१७. | अल्यूमिनिअम UR वर्क HATHA, जनरल शि १५०७५० १५०७५० 
सर्जरी SRT २ केबिन विथ डोअर (रुम नं.८ नेत्र विभाग) 

१८. | अल्यूमिनिअम पार्टीठान वर्क फार जेरिअँट्रिक, शि १४६४७५ १४६४७५ 
फिजिओलॉजी रुम्स्‌ २ केबिन विथ डोअर (ओपीडी 
लसीकरण रुम) 

१९. | अल्यूमिनिअम ue वर्क फॉर ईएनटी, ति १४७८२५ । १४७८२५ 
अनास्थेशियालॉजी रुम्स्‌ २ केबिन विथ डोअर 
(पेडीयाट्रिक कक्ष रुम नं.१०) 

२०. | अल्यूमिनिअम पार्टीडान वर्क फॉर लेक्वर SRY (डेमो ३ | १३२७५० ३९८२५० 
रुम्स) सिंगल केबिन विथ रुम (GFA रुम) 

२१. | अल्यूमिनिअम ulcer वर्क फार Sola VAY (ईएनटी शि ३४८७५ ३४८७५ 
विभाग, रुम नं.२१) 

२२. | अल्यूमिनिअम eR वर्क फार गायर्नकलाजी, शि १४६७०० १४६७०० 


ऑप्थल्मोलॉजी SRY २ केबिन विथ डोअर (जनरल 
सायन्स कक्ष, रुम नं.९) 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२३९/प्रशा-१ 


अ. फर्निचर साहित्याचे नाव नग । प्रतीनग | एकूण 
क्र अंदाजीत | रक्कम 
किंमत । (रुपयांमध्ये) 
२३. | अल्यूमिनिअम eR वर्क फार ओपीडी रुम (फुल वॉल | २ | ३५७७५ ७१५५० 
UI अँट १* अँन्ड QM फ्लोअर रुम्स) 
२४. | अल्यूमिनिअम Ucar वर्क फार एचओडी रुम (हिरकणी (| ११०२५० ११०२५० 
कक्ष रुम नं.१५) 
२५. | अल्यूमिनिअम uct वर्क फार ड्रेसिंग रुम (सिंगल शि ३२६२५ ३२६२५ 
पार्टीशन अँट हिरकणी सेक्ठान डाऊन दि स्टेप्स अँट 
ग्राऊड फ्लोअर) 
२६. | अल्यूमिनिअम ulcer वर्क फार स्टुडंट रेस्ट रुम्स्‌ विथ a ४४७७५० ४४७७५० 
डोअर ऑफ बॉईज अँन्ड गर्ल्स (बिग हॉल निअर कॅन्टिन) 
एकूण रक्‍कम (रुपयांमध्ये) ६१,२५,९९९ 


१) सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 


उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


2) सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 


नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 


शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३) सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया “औषधे, तदृअनुषंगीक उपभोग्य वस्तू व 


वैद्यकीय उपकरणे या बाबींची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेडन लि. 
मार्फत करण्याबाबत” निर्गमित शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी- 


२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७ नुसार करावी. 


8) सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 


नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


५) सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 


पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६) सदर फर्निचर साहित्याची/ साधनसामुग्रीची विनिर्दिष्टे व्यापक, सर्वसमावेशक असून 


त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी 


प्रमाणित करावे. 


७) प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 


(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२३९/प्रशा-१ 


2. 


८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 
९) सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 


करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


०) उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 


परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपाळन केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या/साधनसामुग्नीच्या किंमतीस 
आवश्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


११) समान स्वरुपाची व समान विनिर्दिष्टे असलेल्या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची एकच 


निविदा प्रसिध्द करणेबाबतची कार्यवाही हाफकीन महामंडळाने करावी. अशा प्रकारे निविदा 
प्रसिद्ध करणे हाफकीन महामंडळास शक्‍य होईल यानुषंगाने आयुक्‍त, वैद्यकीय शिक्षण 
आणि संशोधन, मुंबई यांनी यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री खरेदीची मागणी नोंदवावी. 


२) रुपये दहा लक्ष पेक्षा कमी किंमतीची तथापी एकापेक्षा अधिक संस्थांना आवश्‍यक असणारी 


यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची मागणी एकत्रित करुन अशा बाबींची खरेदी हाफकीन 
महामंडळामार्फत करण्यात येईल. 


१३) संस्थास्तरावर खरेदी करण्यात येणा-या यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्रीची खरेदी शासन 


निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील 
कार्यपद्धतीनुसार करताना याबाबत सदर खरेदी शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, क्रमांक संकीर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ अन्वये विहित 
करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल कार्यपद्धतीचा वापर करावा. 


प्रस्तुत विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 


करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(co) (30) - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (५२१० १६२९) 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 


विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः यंत्रख-२०२२/प्र.क्र.२३९/प्रशा-१ 


Oe 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या छ७७.॥1१॥व9५॥11.20९.] या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७१२१५१७४४७८१३ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.07.12 15:57:56 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया TEN) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. आयुकत (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

. महालेखाकार-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 

. व्यवस्थापकीय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉपोरेशन लि., मुंबई 
. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सिंधुदुर्ग 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

. निवडनस्ती (प्रशा-१) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


